प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
उपयोजनांतर्गत (5052 निधी 
वितरणाबाबत. (सन २०२३-२४) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१२७/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ जून, २०२३ 


वाचा:- 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र-शापोआ.२०२१/प्र.क्र.१०२/एस.डी.३, 
दि.३१ मार्च, २०२२. 

२) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२१/ 
प्र.क्र.१०२/ एस.डी.३, दि.२८ जून, २०२२. 

३) केंद्र शासनाचे SST क्र.प्र.क्र.३-४/२०२२-)७5< (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११२/एस.डी.३, 
दि.१४ डिसेंबर, २०२२. 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र-शापोआ.२०२२/प्र.क्र.१२७/एस.डी.३, 
दि.१३ मार्च, २०२३. 

६) केंद्र शासनाचे SST क्र.प्र.क्र.3-४/२०२२-[)७5 (PMP) दि.१४ मार्च, २०२३. 

७ शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, झासन निर्णय क्र.शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/ 
प्र.क्र.१२७/ एस.डी.३, दि.३० मार्च, २०२३. 

८) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र.प्र.क्र.3-४/२०२२-[)७5 (PMP) दि.३० मार्च, २०२३. 

९) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र.प्र.क्र.३-४/२०२२-)७5 (PMP) दि.३१ मार्च, २०२३. 

qo) सामाजिक न्याय व विठेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/ 
अर्थसंकल्प(विघयो), दि.३० मे, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षाकरीता मंजूर केलेला निधीपैकी दि.३० मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये रु.१७९६.८३ लक्ष 


व दि.३१ मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये रु.८४६८.१५ लक्ष असा एकूण रु.१०२६४.९८ लक्ष 


इतका निधी अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत उपलब्ध करुन दिला आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र 


व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६० :: ४० असे आहे. त्यानुषंगाने केंद्र हिस्स्याचा रु.१०२६४.९८ लक्ष निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१२७/एस.डी.३ 


व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा रु.७३३३.७६ लक्ष असा एकूण रु.१७५९८.७४ लक्ष निधी वितरीत 


करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत वित्त विभागास 


सादर करण्यात आला होता. तथापि, वित्त व सामाजिक न्याय विभागाने केंद्र हिस्स्याचा 


रु.१०२६४.९८ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.६८४३.३२ लक्ष असा एकूण रु.१७१०८.३० लक्ष इतका 


निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. सबब, अनुसूचित जाती घटकांतर्गतचा सदरप्रमाणे निधी 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी खालीलप्रमाणे ळेखाशिर्षनिहाय रु.१७१०८.३० 


लक्ष (रुपये एकशे एक्काहत्तर कोटी आठ लक्ष तीस हजार फक्त) इतका निधी सन २०२३-२४ या 


आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय | वितरणास मान्यता देण्यात 
तरतूद येत असलेला निधी 
एन-३, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१, प्राथमिक शिक्षण ७८९, अनुसूचित 
जातीसाठी fears घटक योजना 
0 (०१)(०५) प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती रु.१३२४२.९९ लक्ष रु.१०२६४.९८ लक्ष 
निर्माण (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(2202 | ७६४) 
एन-३, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 
२. ।०१, प्राथमिक शिक्षण ७८९, अनुसूचित 
जातीसाठी fears घटक योजना 
(०१)(०६) प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती BEGET G तली रु.६८४३.३२ लक्ष 
निर्माण (राज्य हिस्सा ४०%) 
(2202 | ७७३) 
एकूण रु.२२०७०.९९ लक्ष रु.१७१०८.३० लक्ष 
२. सदरचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 


क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प(विघयो), दि.३० मे, २०२३ नुसार तसेच, वित्त 


विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४९०/व्यय-१४, दि.२७ एप्रिल,२०२३ अन्वये प्राप्त 


सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१२७/एस.डी.३ 


३. प्रस्तुत निधीबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भाधिन दि.३० मे, २०२३ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. निधी वितरण तसेच खर्चाबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेले निर्देशा/शासन 


निर्णय/परिपत्रक/आदेठा यांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


५. सदर निधी विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचाळक (प्राथ), महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०९१२२५११४८२१ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
Vi AY N IVR TTI DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4,20=c7a4e3 1cd0e0c9eec8918986912dd675d7 1/0636b0a2ea82 
485826669926889, postalCode=400032 


, hte 
ialNumber=7966FB8DA6E03C3F79409670C65FACO77378A68F7 
34A11D051D02DC3119DC128, cn=VIJAY NIVRUTTI BHOSALE 
Date: 2023.06.09 12:25:59 +05'30" 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


—O 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (प्राथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


mM SF 0 ww A 


~~ <.> LP  <-> ll eel I ass lS eels ll ae 


won 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


YS DS थयस-> a 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१२७/एस.डी.३ 


शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सवी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 42 , मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


१४8 
94 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


टे. क, नकल, . २ ऑल |. 3 कळल ? कळी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


